भाजीपाला, रोपमळे, फळे रोपमळे, स्थानिक 
उद्याने या योजनेतील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५४/१३ओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोंबर, २०१९ 


संदर्भ :- १) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/ वित्तीय 
सुधारणा- १ दि.४/१०/२००४. 
२) शासन निर्णय,कृषी व पदुम विभाग,क्र.फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५३/१३-अे, 
दि. ०६/०३/२०१९ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ११/०९/२०१९. 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/१७२२/१९-२०/प्र.क्र.४/आस्था-५ 
(निप)/ १९७१, दि.१९/०९/२०१९. 
शासन निर्णय - 


भाजीपाला, रोपमळे,फळे रोपमळे, स्थानिक उद्याने योजनेतील एकूण ९२६ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आलेली 
आहे. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ H.8 येथील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार खालील ९२६ अस्थायी पदांना 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/ २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सध्या मंजूर अस्थायी पदे 


गट-ब 
महाराष्ट्र कृषि सेवा 
कृषि अधिकारी 
गट-क 
कृषि पर्यवेक्षक 
कृषि सहाय्यक 


> हि 
| | 


-O 
pa Be 
o 


प्रयोगशाळा सहाय्यक 
यंत्रचालक 


ऱ्ै 
$ 
AN 


गट-ड 
रोपमळा मदतनीस 
शिपाई 


av 


vo 


fea ऑपरेटर 
स्वच्छक 
एकूण 


-0 
— 
es 


Ea 
(1-0 


वं 
श्र 
| | 
A 


झासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५४/१३ओ 


2. 


याबाबत होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या 


आर्थिक वर्षामधील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


३. 


मागणी क्र.डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

११९ बागायती व भाजीपाला पिके 

११९ (03) रोपमळे 

(०३)(०१) भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने 

(२४०१ १७२२) 

हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/भाग-२ /२००४/ वित्तीय 


सुधारणा-१, दि.४ ऑक्टोबर, २००४ अन्वये, तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार एकूण ९२६ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास दि. ०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०१९ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


:8 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००५११३०५४२४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 

Date: 2019.10.05 11:32:06 +05'30' 

(अशोक आत्राम) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 


. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 


४. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, 


. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३२, 
११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१३.निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


